महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) 
अधिनियम, २०१२ अंतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर 
नवीन शाळा स्थापन करण्यास तथा विद्यमान शाळेचा 
दर्जावाढ करण्यास सन २०१९-२० या शौक्षणिक वर्षामध्ये 
परवानगी दिलेल्या शाळांना कोविड-१९ च्या प्रादूर्भावामुळे 
शाळा सुरु करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एसएफएस-४७२१/प्र.क्र.०३/एसएम-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ एप्रिल, २०२१ 


प्रस्तावना- 

महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्थित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत सर्व 
माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक नवीन शाळा स्थापन करण्यास 
तथा विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यास मान्यता देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. उपरोक्त 
अधिनियमांअंतर्गत खाजगी शैक्षणिक संस्थांनी सन २०१९-२०२० या शौक्षणिक वर्षाकरीता दाखल 
केलेल्या प्रस्तावांपैकी ज्या संस्थांनी विहित केलेल्या निकषांची पुर्तता केळी, अशा शाळांना सन 
२०१९-२०२० शैक्षणिक वर्षापासून शाळा सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 


२. महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, 2092 मधील कलम 
११ मधील तरतुदींनुसार शासन परवानगी आदेशाच्या दिनांकापासून अठरा महिन्यांच्या आत 
व्यवस्थापनास शाळा सुरु करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु कोविड-१९ या विषाणुच्या 
प्रादुभावाने शासनाने वेळावेळी जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे शाळा व्यवस्थापनांना शाळेचे 
बांधकाम पूर्ण करुन विहित मुदतीत शाळा सुरु करता आल्या नाहीत. कोविड-१९ विषाणुमुळे 
उद्भवलेल्या या परिस्थितींमुळे ज्या शैक्षणिक संस्थांना सन २०२०-२०२१ या शौक्षणिक वर्षापासून 
शाळा सुरु करण्यास असमर्थ ठरल्या आहेत, अज्ञा शाळांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ (सन २०१३ चा 
०१) अंतर्गत ज्या शैक्षणिक संस्थांना सन २०१९-२०२० या शैक्षणिक वर्षाकरीता स्वयं अर्थसहाय्यित 
तत्वावर नवीन झाळा सुरु करण्यास किंवा विद्यमान झाळेचा दर्जावाढ करण्यास परवानगी देण्यात 
आली आहे व अशा संस्थाव्दारे संचलित शाळांची शाळा सुरु करण्याची विहित अठरा महिन्यांची 
मुदत ही दिनांक ०१ जून, २०२० ते ३१ मे, २०२१ या कालावधी दरम्यान संपत आहे, अज्ञा शैक्षणिक 
संस्थांना सन २०२१-२०२२ या शौक्षणिक वर्षापासून नवीन शाळा सुरु करण्यास किंवा विद्यमान 
शाळेचा दर्जावाढ करण्यास विशेष बाब म्हणून याव्दारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-४७२१/प्र.क्र.०३/एसएम-२ 


२. सन 2098-2020 या शैक्षणिक वर्षाकरीता स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा / 
दर्जावाढ करण्यास परवानगी देण्याबाबतच्या संबंधित शासन निर्णयांतील सर्व अटी व शर्ती जशाच्या 
तशा सदर शाळेस लागू राहतील. 


३. सरदर निर्णय संबंधित संस्थांना कळविण्याची जबाबदारी संबंधित शिक्षण उपसंचालक यांची 
राहील. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०४०११५०००८३४२१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Imtiyaz 
Mushtaque Kazi 
(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/ विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१२. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), सर्व जिल्हा परीषद. 

१३. शिक्षण निरीक्षक, दक्षिण/ उत्तर/ पश्चिम विभाग, मुंबई. 

१४. प्रशासन अधिकारी (शिक्षण), सर्व नगरपरीषदा/ नगरपालिका/ महानगरपालिका. 
१५. निवड नस्ती (एस.एम.-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


